दि.१ डिसेंबर,२०२३ रोजी देय 
होणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळाच्या 
कर्जाच्या व्याजाचा (ग्रामीण) भरणा 
करण्यासाठी रोख अनुदान (लेखाशीर्ष 
२२१५ ११७३) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः - एलआयसी-२०२३/प्र.क्र.१९/पापु-०४ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: १६ नोव्हेंबर,२०२३ 
वाचा :- 


१) ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: एळआयसी-१०८७/सीआर-५४४/५९, दि. २ मे, 
१९८९ 

२) ग्रामविकास विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: एलआयसी-१०८७/सीआर-५४४/५९, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर,१९८९. 

३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल,२०२३ 


४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २६ मे, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांकरिता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून जिल्हा परिषदांना 
मंजूर झालेल्या कर्जाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर,२०२३ रोजी परतफेडीसाठी देय असलेल्या आयुर्विमा 
महामंडळाच्या कर्जाच्या हप्त्यापोटी (व्याज) एकूण रक्‍कम रु १,२५,१८,३६१/- (रु. एक कोटी, पंचवीस 
लाख, अठरा हजार, तीनशे एकसष्ठ फक्‍त) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकणास वितरीत करावयाचे आहे. 
०२. उपरोक्त प्रयोजनासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये रुपये रु. ८,८८,००,००० (आठ 
कोटी अठ्यांशी लाख फक्त ) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी सदर तरतुदीतून दिनांक 
०१.०६.२०२३ रोजी देय झालेल्या मुद्यल रु.५,०६,०८,६००/- आणि रु.१,५७,२७,९२१/- व्याज अजी 
एकुण रक्‍कम ६,६३,३६,५२१/- इतकी रक्कम दिनांक २६ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
भारतीय आयुर्विमा महामंडळास भरणा करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास उपलब्ध करून 
दिलेली आहे. दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२३ रोजी देय व्याजापोटी एकूण रक्‍कम रु १,२५,१८,३६१/- 
भारतीय आयुर्विमा महामंडळास भरणा करण्यासाठी विहित कालावधीत अदा करण्याकरिता, सदर 
रक्‍कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांकरिता भारतीय महामंडळाकडून वर्ष २००१-२००२ अखेरपर्यंत 
जिल्हा परिषदांना मंजूर झालेल्या कर्जाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर,२०२३ रोजी परतफेडीसाठी देय 


शासन निर्णय क्रमांकः एलआयसी : २०२३/प्र.क्र.१९/पापु-०४ दिनांक: १६ -११-२०२३ 

असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्जाचे हप्त्यापोटी (A) एकूण रक्‍कम रु. 
१,२५,१८,३६१/- (रु. एक कोटी, पंचवीस लाख, अठरा हजार, dal एकसष्ठ फक्‍त ) इतकी रक्‍कम 
भारतीय आयुर्विमा महामंडळास परतफेड करण्याकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
यांना मंजूर करीत आहे. 

०२. हे अनुदान कोषागारातून प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या श्री. राजेंद्र मडके, 
संचाळक (वित्त) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व श्रीम. वर्षा carga, उप सचिव, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग यांनी प्रतीस्वाक्षरीत केळेले देयक, aller व लेखा अधिकारी, मुंबई यांस सादर 
करावे. ही मंजूर रक्कम भारतीय आयुर्विमा महामंडळास भरणा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाची आहे. सदर रक्‍कम इसीएस प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांच्या खाती 
जमा करण्यात यावी. 


०३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान एकूण रक्‍कम रु. १,२५,१८,३६१/- 
(रु. एक कोटी, पंचवीस लाख, अठरा हजार, तीनशे एकसष्ठ फक्त) चा खर्च पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग- मागणी क्र. वाय-२-लेखाश्ीर्ष “2294, पाणी पुरवठा व स्वच्छता -०१-पाणी पुरवठा-१०२- 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम (०१) स्थानिक क्षेत्र-०१) स्थानिक क्षेत्र-(०१) (०१) ग्रामीण पिण्याचे पाणी 
पुरवठा योजनांकरिता आयुर्विमा महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या देय रकमांच्या परतफेडीबाबतचा 
खर्च भागविण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदाने (२२१५ ११७३) ३१, सहाय्यक अनुदाने” (वेतनतर) या 
लळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा आणि त्या खाली २०२३-२०२४ वर्षाकरिता उपलब्ध अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून हा खर्च भागवावा. 
०४. सदर ares निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३८८/व्यय-३, दि. २६/१०/२०२३ 
व संदर्भ क्र. ६९/२०२३/ RT व हमी, दि. ३१/१०/२०२३ अन्वये सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११६१२५११८७१२८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVINKUMAR GULABRAO 


PRAVINKUMA srs: 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HIGHER AND TECHNICAL, 


2.5.4.20=5d2dad0f66e8336730e2b666877a365 
R G U LA B RAO ¢20f60db099de81 5eecadde01ca77f148, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=8F 18625ADB482A7EE2512CEA9 


Pp AWA R 3CE697388C95A99C89E41E85COSA3DE847648 
8F, cn=PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 


Date: 2023.11.16 14:02:02 +05'30' 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टावर्स, ४ था मजला, मुंबई-४०००२१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलआयसी : २०२३/प्र.क्र.१९/पापु-०४ दिनांक: १६ -११-२०२३ 

) मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा व नगरपंचायती (सर्व ). 

) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 

) अधिक्षक अभियंता, (सीपीडीएम ) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण , सिडको भवन, नवी मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर ( लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
wes 


£59) 


निवासी लेखाधिकारी, मुंबई -४०००२१. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नाशिक/ पुणे/ 
औरंगाबाद/ अमरावती / नागपूर. 

qo) वित्त विभाग, ( व्यय -३/ त्रद्ष्ण व हमी सनियंत्रण कक्ष / अर्थोपाय )मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासन क्र. पापु-२०. 

१२) निवडनस्ती ( का.क्र. पापु-०४ ),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


S 


८ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


